शिवाजी विद्यापीठाच्या पूर्व व पश्चिम भागास 
कायमस्वरुपी जोडण्याकरीता भुयारी मार्ग व 
सर्विस रस्ता बांधकामाकारीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक : बांधका-२०२२/प्र.क्र.११६/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- १) विभागाचा समक्रमांकाचा दि.१५.०२.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय. 
२) विभागाचा समक्रमांकाचा निधी वितरणाचा दि.१९.१०.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय. 
३) कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे दि.२९.०१.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- शिवाजी विद्यापीठाच्या पूर्व बाजूकडून पश्चिम बाजूकडे ये जा करण्याऱ्या विद्यार्थी व प्राध्यापक 
वर्गासाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने भुयारी मार्ग व सर्विस रस्ता आवश्‍यक असल्याने शिवाजी विद्यापीठाच्या 
पूर्व व पश्चिम भागास कायमस्वरुपी जोडण्याकरीता भुयारी मार्ग व सर्विस रस्ता बांधण्याकरीताच्या कामास 
रु.८४८.८१ लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. तदृनंतर वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये या कामासाठी रु.२५०.०० लक्ष एवढा 
निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदरहू बांधकामासाठी उर्वरित निधी वितरीत करण्याची संदर्भ क्र.३ 
येथील पत्रान्वये विद्यापीठाने विनंती केली आहे. सदर विनंतीच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता दिल्यानुसार सदरहू बांधकामासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- शिवाजी विद्यापीठाच्या पूर्व व पश्चिम भागास कायमस्वरुपी जोडण्याकरीता भुयारी मार्ग 
व सर्विस रस्ता बांधकामाकरीता रु.५,९८,८१,९४५/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी अठ्ठ्याण्णव लक्ष एक्याऐंशी 
हजार Tal पंचेचाळीस फक्त) एवढा निधी खाळील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 

२. अटीवशर्ती- 

१. विद्यापीठास ज्या उद्दिष्टासाठी अनुदान मंजुर केले आहे, त्याच उद्दिष्टासाठी वापर करावा आणि 
त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (॥॥॥29॥01 Certificate) संचालक (उच्च शिक्षण), पुणे 
यांचेमार्फत तात्काळ शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 

२. बांधकामाची प्रगती शासनास वेळोवेळी अवगत करावी. 

३. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बांधका-२०२२/प्र.क्र.११६/विशि-२ 


४. वरील अनुदानाची सर्व कागदपत्रे व हिशोब महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई किंवा प्रकरण परत्वे 
महाळेखापाल-२ नागपूर त्यांनी सदर कामाकरीता प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांना तपासण्याचे 
अधिकार असून, त्यांनी मागणी केल्यास, सर्व कागदपत्रे त्यांच्याकडे तपासणीकरीता विद्यापीठाने 
सादर केली पाहिजेत. 

५. विद्यापीठाने या कामाची अंतीम रक्‍कम विचारात घेऊन देयकांची रक्‍कम देणे आवश्‍यक आहे. 


३. सदरहूमंजूर झालेला निधी शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांना तातडीने उपलब्ध करुन देण्याची 
सर्वस्वी जबाबदारी संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील 


४. या कामासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.डब्ल्यू-२, २२०२ - सर्वसाधारण शिक्षण ०३- विद्यापीठीय 
व उच्च शिक्षण, १०२ विद्यापीठांना सहाय्य, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (००) (२६) "मागणी क्र.डब्ल्यू- 
२, मुख्य लेखाशीर्ष शिवाजी विद्यापीठाचा विकास (२२०२ एच८१२), ३१ अनुदाने" (अनिवार्य) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२०२४ मधील मंजूर तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०२३, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन 
निर्णयातील परिशिष्ट मधील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१६८/२०२४/व्यय-५, दि.१३.०२.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०२२७१४३४००९२०८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHARAD SARJERAO KOKATE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=be7c662076305763361521944ed5ba258ae7d29f78cddb94fc3 
83bfa2424200, postalc 


SARJERAO KOKA JE काळ 
(शरद कोकाटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे उपसचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
३. कुलगुरु, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बांधका-२०२२/प्र.क्र.११६/विशि-२ 


४. कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. 

५. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्ष), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे/कोल्हापूर. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/कोल्हापूर. 
१०. मा.प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११. उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. उप सचिव (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. नियोजन विभाग, (का-१४७१) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. वित्त विभाग, (व्यय-५) ( अर्थसंकल्प-३/८) मंत्रालय, मुंबई. 
१५. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. निवडनस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


